शासन आदेशा : 


महाराष्ट्र शासन 


प्राचार्य व विभाग प्रमुख, शासकीय 
तंत्रनिकेतने व तत्सम संस्था, महाराष्ट्र 
तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट-अ यांच्या 


बदली बाबत. 


उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
FRA आदेशा क्रमांक : बदली-४३२१/प्र.क्र. ७३/२१/तांशि-७ 


मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०९ ऑगस्ट, २०२१ 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांचे बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्य पार पाडताना होणाऱ्या 


विलंबास प्रतिबंध अधिनियम-२००५ मधील तरतुदीनुसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या प्राधिकाऱ्यांच्या 
मंजूरीने तंत्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील महाराष्ट्र तंत्रनिकेतन शिक्षक सेवा गट-अ या 
सेवेतील खाली नमुद प्राचार्य व विभाग प्रमुख, शासकीय तंत्रनिकेतने व तत्सम संस्था यांची स्तंभ-४ नुसार 
बदलीने पदस्थापना करण्यात येत आहेत. 


अ.क्र. । शासकीय अधिका-याचे कार्यरत संस्था बदलीनंतरची पदस्थापना अभिप्राय 
नाव 
शिन २ ३ i ae षु 
प्राचार्य 
१ | श्री. प्रदिप मुलचंद भसाली | झासकोय तंत्रनिकेतन, शासकोय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
अचलपूर मूर्तीजापूर 
२ श्री. प्रशांत राजेंद्र शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
पट्टलवार कोल्हापूर जालना 
३ श्री. अरुण अंबादास शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, प्रशासकीय बदली 
गुल्हाने मूर्तीजापूर अचलपूर 
विभाग प्रमुख, यंत्र अभियांत्रिकी 
४ श्री. अमीत अशोक शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, प्रशासकीय बदली 
जगदाळे साकोली जालना 
५ | a. सुनिलकुमार शासकोय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
लक्ष्मणराव अंधारे नंदूरबार उस्मानाबाद 
६ श्री. चंद्रकांत शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, प्रशासकीय बदली 
यलगुरदरय्या सिमीकेरी नाशिक कराड 
७ श्री. संतोष गुलाबसिग शासकीय तंत्रनिकेतन, महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण । प्रशासकीय बदली 
ताजी अहमदनगर मंडळ, मुंबई येथील उप 
सचिव पदावर मूळ वेतन 
संरक्षित करुन तदर्थ 
व्यवस्थेने 
८ | att. सुनिल बाला वेस्ली शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, | प्रशासकौय बदली 
जळगांव नंदुरबार 
९ श्री. अनिल रामहरी उमाळे | शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
अवसरी गडचिरोली 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली-४३२१/प्र.क्र. ७३/२१/तांशि-७ 


अ.क्र. | शासकीय अधिका-याचे कार्यरत संस्था बदलीनंतरची पदस्थापना अभिप्राय 
नाव 
eas il Q 3 aa ae षु 
विभाग प्रमुख, विद्युत अभियांत्रिकी 
१० _ | Sit. सचिन शामरावजी शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
भरतकर अमरावती पुणे 
११ | श्री. राजेश उत्तम होळके शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
नाशिक पुणे 
१२ श्री. दिलीप देवीदास शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
लुलेकर नागपूर नाशिक 
विभाग प्रमुख, संगणक अभियांत्रिकी 
१३ | श्री.उमेश विश्वासराव शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन प्रशासकीय बदली 
कोकाटे पुणे नाशिक 
(सिस्टीम 
मॅनेजर/अँडमिनिस्ट्रेटर या 
पदावर 
तंत्रशिक्षण संचालनालय, 
मुंबई येथे 
तदर्थ व्यवस्थेने मुळ 
पदावरील वेतन संरक्षित 
करुन प्रशासकीय 
कारणास्तव सेवा उपलब्ध 
करून देण्यात येत आहे.) 
१४ | श्री.संदीप प्रयागराव शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, प्रशासकीय बदली 
लांभाडे नागपूर गडचिरोली 
१५ | श्री.संदिप विजय परांजपे शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
गडचिरोली खामगांव 
विभाग प्रमुख, अणुविद्युत अभियांत्रिकी 
१६ | श्री. रामकृष्ण विश्रामजी शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
येनकर साकोली नागपूर 
qo) | श्री. विकास जयराम डोंगरे । झासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
वाशिम आर्वी 
१८ | att. प्रशांत शिवकुमार शर्मा | शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
अवसरी गोंदिया 
१९  । श्री. गणेड़ा चंद्रभान शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, प्रशासकीय बदली 
खुरसाडे रत्नागिरी नाशिक 
२० _ श्री. संदिपन प्रल्हाद नरोटे | शासकीय महिला निवासी शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
तंत्रनिकेतन, तांसगांव पुणे 
२१ | श्री. सचिन दत्तात्रय पाबळे । शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, प्रशासकीय बदली 
नाशिक नंदुरबार 
२२ । श्री. अयुब अब्बास अली शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, प्रशासकीय बदली 
नागपूर साकोली 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली-४३२१/प्र.क्र. ७३/२१/तांशि-७ 


अ.क्र. | शासकीय अधिका-याचे कार्यरत संस्था बदलीनंतरची पदस्थापना अभिप्राय 
नाव 
॥ "१, | २ ३ शिका षु 
२३ | श्री. राजीव रेणुकादास शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
वाकोडकर गोंदिया रत्नागिरी 
२४ | श्री.कमलाकर मणिकराव पु.ला.शासकीय शासकोय तंत्रनिकेतन, । प्रशासकीय बदली 
बकवाड तंत्रनिकेतन, लातूर सोलापूर 
२५ | att. सुनिलदत्त शामराव शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकोय तंत्रनिकेतन, । प्रशासकीय बदली 
प्रभुणे जितूर अवसरी 
२६ | श्री.अनिल दिनकर कुंभार शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
विक्रमगड कराड 
२७ | श्री. बाळाजी गणपतराव शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, प्रशासकीय बदली 
गवलवाड आर्वी वाशिम 
२८ «| श्री. उमेश टेनिप्रसाद उपसंचिव (तां), महाराष्ट्र शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
नागदेवे राज्य तंत्र शिक्षण मंडळ, औरंगाबाद 
मुंबई येथे तदर्थ व्यावस्थेने (सहाय्यक संचालक, 
वेतन संरक्षित करून विभागीय तंत्रशिक्षण 
कार्यालय,औरंगाबाद येथे 
तदर्थ व्यवस्थेने मुळ 
पदावरील वेतन संरक्षित 
करुन प्रशासकीय 
कारणास्तव सेवा उपलब्ध 
करून देण्यात येत आहे.) 
२९ श्री. सुधीर सिध्देश्वर कानडे | शासकीय तंत्रनिकेतन, पु.ला.शासकीय विनंती बदली 
अंबड तंत्रनिकेतन, लातूर 
विभाग प्रमुख, स्थापत्य अभियांत्रिकी 
३० _ | श्री. खलिद मो. हुसेन शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
बागवान जालना कराड 
३१ | श्री.शिवाजी विठोबा शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, प्रशासकीय बदली 
साखळकर कराड जालना 
32. श्री. पराग मधुकर पाटील =| झासकोय तंत्रनिकेतन, शासकोय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
सोलापूर जळगांव 
३३ | श्री. गोविंद रेणुकादास शासकीय तंत्रनिकेतन, तंत्रशिक्षण संचालनालय, | प्रशासकोय बदली 
संगवई जालना मुंबई 
(तदर्थ व्यवस्थेने मूळ वेतन 
संरक्षित करुन) 
Wel. Wash या पदावर 
३४ | श्री.किरण बाबूराव लाढाणे | शासकीय तंत्रनिकेतन, शासकीय तंत्रनिकेतन, विनंती बदली 
जिंतूर नाशिक 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली-४३२१/प्र.क्र. ७३/२१/तांशि-७ 


०२. प्रशासकीय कारणास्तव बदली झालेल्या प्राचार्य व विभाग प्रमुख यांना शासन नियमानुसार पदग्रहण 
अवधी, प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय राहील. विनंती बदली असलेल्या प्राचार्य व विभाग प्रमुख यांना 
पदग्रहण अवधी, प्रवास भत्ता व दैनिक भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही. 
०३. बदलीच्या आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ व कार्यक्षमरित्या होण्याकरीता खालील सुचनांचे 
काटेकोरपणे पालन करावे. 
१) सादर आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 
२) बदलीचे आदेडा निर्गमित झाल्यानंतर संबंधित प्राचार्य व विभाग प्रमुखांनी सध्या कार्यरत असलेल्या 
संस्थेतून तात्काळ त्यांच्या बदलीनंतर पदस्थापना केलेल्या संस्थेत रुजू व्हावे. तसेच संस्थाप्रमुखांनी 
पर्यायी प्राचार्य व विभाग प्रमुख हजर होण्याची वाट न पाहता बदली झालेल्या प्राचार्य व विभाग 
प्रमुखास तात्काळ कार्यमुक्त करावे. महाराष्ट्र नागरी सेवा (पदग्रहण अवधी, स्वियेतर सेवा आणि 
निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढून टाकणे यांच्या काळांतील प्रदाने) नियम, १९८१ मधील 
नियमानुसार दिलेल्या पदग्रहण अवधीतच, बदली झालेल्या अधिकारी/कर्मचा-याने बदलीच्या 
ठिकाणी रूजू होण्याची दक्षता घ्यावी. अन्यथा या पदग्रहण अवधीत बदलीच्या पदावर रूजू न 
झाल्यास, त्यांच्या अनुपस्थितीचा कालवधी हा अकार्यदिन (dies non ) म्हणून गणला जाईल. 
३) बदली झालेले प्राचार्य व विभाग प्रमुख त्यांच्या संबंधित संस्थेकडून कार्यमुक्त होऊन रुजु होण्यासाठी 
आल्यानंतर त्यांना विनाविलंब रुजू करुन घ्यावे. एखाद्या प्राचार्य किंवा विभाग प्रमुखास रुजू करुन न 
घेतल्यामुळे सक्तीचा प्रतिक्षा काळ ठरुन काम न करता वेतन व भत्ते देण्याचा प्रसंग उद्भवल्यास 
संबंधित संस्थेचे प्राचार्य यांना जबाबदार धरण्यात येईल. 
४) बदली झालेल्या प्राचार्य किंवा विभाग प्रमुखांची कोणतीही रजा प्रशासकीय विभागाच्या 
पूर्वमान्यतेशिवाय मंजूर करण्यात येऊ नये. 
५) बदली झालेल्या प्राचार्य व विभाग प्रमुखांना तात्काळ कार्यमुक्त करण्याची जबाबदारी वैयक्‍तीकरित्या 
संबंधित संस्था प्रमुखांची राहील. प्राचार्य यांनी संबंधितांना कार्यमुक्त न केल्यास त्यांचेविरूध्द 
संचालक, तंत्रशिक्षण यांनी वेळीच प्रशासकीय कारवाई सुरू करावी व आवश्यकतेनुसार प्रस्ताव 
शासनाच्या मान्यतेसाठी सादर करावा. तसेच याबाबत कार्यपालन अहवाल या आदेशाच्या 
दिनांकापासून १० दिवसात संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय यांनी न चुकता या विभागास सादर 
करावा. 
०४. सदर शासन आदेश महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०८०९१२१४३४३१०८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SudhirJaya मका. 
Shetty a 
(सुधीर जया शोट्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
संबंधित प्राचार्य व विभाग प्रमुख, (प्राचार्य, संबंधित संस्था यांचेमार्फत ) 
प्रत: 


१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२) मा. मंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३) मा. राज्यमंत्री, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन आदेडा क्रमांकः बदली-४३२१/प्र.क्र. ७३/२१/तांशि-७ 


४) प्रधान सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 

उप सचिव (तंशि) उच्च व तंत्रशिक्षण यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई, 
संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, 

सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालये, मुंबई/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/नागपूर/अमरावती 
(तंत्रशिक्षण संचालनालय यांचेमार्फत ), 

) प्राचार्य, संबंधित शासकीय तंत्रनिकेतने (तंत्रशिक्षण संचालनालय यांचेमार्फत ), 

) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परीक्षा ) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई / नागपूर, 
qo) अधिदान व लेखा अधिकारी, मंबई, (तंत्रशिक्षण संचालनालय यांचेमार्फत ), 

११) निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई, (तंत्रशिक्षण संचालनालय यांचेमार्फत ), 

१२) सर्व संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी (तंत्रशिक्षण संचालनालय यांचेमार्फत ), 
१३) निवड नस्ती (तांशि-७. 


८४) 


) 
) 
) 
(9) 


८ 


८“? 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


